शैक्षणिक वर्ष २०१९-२०२० पासून राज्यात सुरु 
असलेल्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या संस्थेत 
अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेच्या मान्यतेस 
अनुसरुन ओसीआय /पीआयओ /एनआरआय 
इत्यादी नवीन जागांना व पूर्वीच्या जागांच्या 
मुदतवाढीस शासनाची मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. टीईएम-२०१९/प्र.क्र.१३२/तांशि-४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १५ जुले, २०१९ 


वाचा :- १) समक्रमांकाचा दिनांक १० जून,२०१९ चा शासन निर्णय 
२) समक्रमांकाचा दिनांक २६ जून,२०१९ चा शासन निर्णय 
३) संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक २/ 
एनजीपी /मान्यता/२०१९/८४६, दि. ०४.०७.२०१९. 


प्रस्तावना : 

वर नमूद दिनांक १० जून,२०१९ व दिनांक २६ जून,२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये, 
शौक्षणिक वर्ष २०१९-२०२० मध्ये arising, पीआयओ (Foreign Nationals / Persons of Indian 
Origin) / Children of Indian Workers in the Gulf Countries/ एनआरआय (Non-Resident 
Indians) च्या शैक्षणिक संस्थांच्या पूर्वीच्या जागांना व नवीन जागांना शैक्षणिक वर्ष २०१९-२०२० 
करीता शासनाची मान्यता देण्यात आली आहे. 


उपरोक्त नमूद पत्रान्वये संचालक, तंत्र शिक्षण यांनी फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडियाची 
मान्यता असलेल्या काही संस्थांना ओसीआय, पीआयओ (Foreign Nationals / Persons of 
Indian Origin) / Children of Indian Workers in the Gulf Countries/ एनआरआय (१०॥- 
Resident Indians) च्या जागांना शौक्षणिक वर्ष 2098-2020 करीता मान्यता देण्याबाबतचा 
प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यास शासन मान्यता देण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

शैक्षणिक वर्ष २०१९-२०२० मध्ये ओसीआय, पीआयओ (Foreign Nationals / Persons 
of Indian Origin) / Children of Indian Workers in the Gulf Countries/V4AsIRaa (Non- 
Resident Indians) च्या सोबतच्या Annexure मधील शैक्षणिक संस्थांच्या जागांना शौक्षणिक वर्ष 
२०१९-२०२० करीता त्यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे खालील अटी व शातींच्या अधिन राहून 
शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे :- 


झासन निर्णय क्रमांकः टीईएम-२०१९/प्र.क्र.१३२/तांशि-४ 


१०) 


सदर मंजूरी कायम विना अनुदान तत्वावर राहील. 


प्रस्तुत बाबतीत अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने विहित केलेल्या तसेच दिनांक २१ मे, 
१९८३ च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या अटींची पूर्तता करणे संबंधित संस्थेस 
बंधनकारक राहील. सदर अभ्यासक्रमासाठी संस्थेचे प्रवेक्षक्षमता वर नमुद केल्याप्रमाणे 
राहील. 

शासनाने विहित केलेल्या तसेच अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेने / फार्मसी कौन्सिल 
ऑफ इंडियाने विहित केलेल्या सर्व अटी व शर्ती मान्य असल्याबाबत संस्थेस करारनामा 
करावा लागेल. तसेच संबंधित कागदपत्रांची आणि औपचारिक बाबींची पूर्तता संचालक, 
तंत्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांच्या संमतीने समाधानकारकरित्या करण्यात येईल. 


संबंधित संस्थेने संचालक, तंत्र शिक्षण यांचेकडे आवश्‍यक ती संचीत ठेव संयुक्‍त खात्यात 
भरुन इतर कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी. 


सदर पदवी व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाचे प्रवेश शासनाने मान्य केलेल्या संबंधित 
अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश नियमानुसार /पद्धतीनुसार करण्यात येतील. 


शुल्क नियामक प्राधिकरणाने विहित केलेल्या शिक्षण शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क संबंधित 
संस्थांनी आकारल्यास त्या संस्थांवर महाराष्ट्र एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन (प्रोहिबिशान ऑफ 
HACIA फी) अँक्ट, १९८७ अनुसार कारवाई करण्यात येईल. 


संस्थेने अभ्यासक्रम चालविण्यास पूर्णवेळ शिक्षकवृंद व इतर तांत्रिक कर्मचारी शासन 
नियमाप्रमाणे नियुक्‍त करावेत. त्यांना नियमानुसार वेतन व भत्ते कर्मचाऱ्यांना देण्यात यावेत . 
तसेच शिक्षकवृंद व इतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्ते इत्यादीबाबत तसेच विद्यार्थ्यांकडून 
शासनाकडे तक्रारी आल्यास संस्थेवर कडक कारवाई करण्यात येईल. 

संस्थेतील ग्रंथालयास आवश्‍यक ती पुस्तके, नियतकालिके अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण 
परिषदेच्या मानकानुसार खरेदी करणे आवश्‍यक आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना वाचनालयाचा 
पुरेपूर उपयोग होण्याच्या दृष्टीने ग्रंथालयात विद्यार्थ्यांना अभ्यासिकेची सोय करणे आवश्‍यक 
आहे .तसेच विद्यार्थ्यांना अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेच्या मानकाप्रमाणे सर्व शैक्षणिक 
सोयीसुविधा (उदा. प्रयोगशाळा, वाचनालय, वर्गखोल्या इ.) करणे आवश्‍यक आहे. 


रंगिंग संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश व महाराष्ट्र प्रोहिबिशान ऑफ रॅगिंग अँक्ट, 
१९९९ यांची कठोरपणे अंमळबजावणी करणे आवऱयक राहील. 


याशिवाय संचालक, तंत्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व संबंधित विद्यापीठ यांनी घाळून 
दिलेल्या अन्य अटी व शर्ती लागू राहतील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टीईएम-२०१९/प्र.क्र.१३२/तांशि-४ 


2. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०७१५१३०२०७१६०८ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SANJAY 
AUDUMBAR 
DHARURKAR 


Date: 


(संजय औ. धारुरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


नको 


. संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


२. सहसंचालक, तंत्र शिक्षण, सर्व विभागीय कार्यालये (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत). 


कुलसचिव, सर्व अकृषी विद्यापीठे 
कुलसचिव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे, रायगड 


. संबंधित संस्था (संचाळक,तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 
. अतिरिक्‍त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, ७वा मजला, 


चंद्रळोक भवन, जनपथ, नवी दिल्ली - ११० ००१. 
सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (शिक्षण विभाग), 
नवी दिल्ली. 


. फार्मसी काऊन्सिल ऑफ इंडिया, कम्बाईन्ड काऊन्सिल बिल्डींग, कोटला रोड, ऐवान-ए-गालिब 


मार्ग, नवी दिल्ली -११०००२ 


. विभागीय अधिकारी, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, पश्चिम विभागीय कार्यालय, इंडस्ट्रियल 


इन्शुरन्स बिल्डींग, २ रा मजला, चर्चगेट, मुंबई. 


१०. निवड नस्ती/तांशि-४. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


Higher Technical Education Department, GR No.TEM-2019/C.R.132/TE-4, Dated 15 July, 2019 
Annexure A 
E0A for OCI/P1O/Foreign Nationals / Children of Indian Workers in the Gulf Cuntries and NRI Seats approved by AICTE for A.Y.2019-20 


Name __|institute Address Intake NRI P1O/Gulf 
Part Time ee for |Approved for | Approved 
2018-19 2019-20 


SOCIETY'S INDIRA] HIGHWAY, Thy of Pune, Pune 
COLLEGE OF | TATHAWADE, PUNE 
PHARMACY 

JZ E=E 


DR. D. Y. PATIL | HINDUSTAN ANTIB inaided University of Pune, Pune |UNDER 
INSTITUTE OF 
PHARMACEUTICA 
L pia AND 


POONA COLLEGE 
OF PHARMACY 


PAUD ROAD 
ERANDWANE, 
PUNE-411 038 


Page 1 of 1 . 


